सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग (खुद्द) साठी बाह्य 
यंत्रणेमार्फत आवर्यकतेनुसार वाहनचालकांच्या 
सेवा पुरविण्यासाठी दरकरारास मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सववि-२१.२०/प्र.क्र.११८/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२२ 


पहा :- १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-२०१०/८४/विसु-१, दिनांक २७.०९.२०१० 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/विसु-१, 
दिनांक ०२.०२.२०१३ 
३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखास-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ 
४. समक्रमांकाचा दि.२९.१०.२०२० व दि.०८.१०.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय 


प्रस्तावना :- 

सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग (खुद्द) करीता वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक 
०२.०२.२०१३ मधील तरतुदीनुसार विभागास वाहनचालकाच्या सेवा पुरविण्याकरीता बाह्य यंत्रणेद्वारे 
मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्यासाठी मे.कृष्णा मोटर्स, मुंबई या संस्थेसमवेत संदर्भ क्र.४ येथील 
दि.२९.१०.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.११.२०२० ते दि.३१.१०.२०२१ या कालावधीकरीता 
दरकरार करण्यात आलेला आहे. सदर करारास संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.०८.१०.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.११.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
वाहनचालक पुरविण्यासाठी करण्यात आलेल्या दि.२९.१०.२०२० च्या करारातील अट क्र.१२ 
पुढीलप्रमाणे आहे. “ कराराचे पालन समाधानकारकपणे न झाल्यास करार केव्हाही संपुष्टात आणणे, 
तसेच कराराची मुदत शासनास आवश्‍यकता वाटल्यास आणखी वाढविणे याबाबतचा अंतिम निर्णय 
शासनाचा राहील.” त्यानुसार करार कालावधीत संस्थेने वाहनचालकाच्या सेवा समाधानकारक व 
नियमितपणे पुरविल्या आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात वाहनचालकाची ३ पदे मंजूर असून 
त्यापैकी २ पदे रिक्‍त आहेत. सदर पदावर वाहनचालकाच्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार पुरविण्यासाठी 
मे.कृष्णा मोटर्स, मुंबई या संस्थेशी असलेल्या दरकरारास दि.०१.०४.२०२२ ते दि.३१.०३.२०२३ या 


कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-२१.२०/प्र.क्र.११८/आस्था-१ 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील तसेच करारातील तरतुदीनुसार मे.कृष्णा 
मोटर्स, मुंबई. या संस्थेबाबतचा वाहनचालक पुरविण्याचा करार संदर्भ क्र.४ येथील दि.२९.१०.२०२० च्या 
शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीनुसार दि.०१.०४.२०२२ ते दि.३१.०३.२०२३ या कालावधीसाठी 
वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कालावधीत मे.कृष्णा मोटर्स, मुंबई या संस्थेने 
वाहनचालकाच्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार उपलब्ध करुन द्याव्यात. शासनास ज्या वाहनचाळकाच्या सेवा 
पुरविण्यात येणार आहेत, त्याचा त्याने स्वत: अथवा एजन्सीमार्फत अपघात विमा उतरवळेला असेल तसेच 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या वाहनचालकाचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या ०५ तारखेपर्यंत अदा करण्याची 
एजन्सीने दक्षता घ्यावी. वाहनचालकाच्या सेवा वाढीव कालावधीत पुरविण्याबाबत रु.१००/- च्या स्टॅम्प 
पेपरवर हमीपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०३२३१२४८०८६६०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS ?॥|॥)॥१॥ (0 याणा 
MURUDKAR 


(वि.पां.मुरुडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा)/ विनियम कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. व्यवस्थापक, मे.कृष्णा मोटर्स, बिल्डींग नं.१२, शॉप नं.६, WAT को.ऑप.हौसिंग. 
सोसायटी, साई सिध्दी कॉम्प्लेक्स, ट्रामा केअर हॉस्पीटल जवळ, आजगांवकर प्लॉट, 
जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६० 

६. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन अधिकारी (आस्था-२), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडसंग्रह (आस्था-१) 


Cc Av AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


